महाराष्ट्र शासन 


लिपिक-टंकलेखक पायाभूत प्रशिक्षण/तात्काळ क्रमांक: प्रशिक्षण २०१८/प्र.क्र.१३७/१४-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ सप्टेंबर, २०१८. 

प्रति, 

सह/उप सचिव (आस्थापना) 

सर्व मंत्रालयीन विभाग 

मंत्रालय, मुंबई. 


विषय-- राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०१८-२०१९ मधील प्रशिक्षण 
मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक संवर्गाकरिता पायाभूत प्रशिक्षण 


संदर्भ:- १. यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) यांचे पत्र 
क्रमांक राप्रनिमूय/२०१८-१९/साप्रवि-पव्य/१४/२३०, दिनांक २५-०७-२०१८. 
महोदय, 


राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत दोन आठवडयांचे पायाभूत प्रशिक्षण शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांक टिआरएन ०९/प्र.क्र.३९/०९-१२-अ, दिनांक २३.०९.२०११ नुसार विहीत केळे आहे. त्यानुसार 
मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक संवर्गाकरिता यडावंतराव चव्हाण विकास प्रज्ञासन प्रबोधिनी aren यांचेमार्फत 
खालील नमूद प्रशिक्षण संस्थामध्ये पायाभूत प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आलेले आहे:- 


mo | प्रशिक्षण संस्थेचे नांव | संपर्कासाठी व्यक्तीचे नांव कालावधी । कार्यमुक्त करण्याचा | प्रशिक्षणार्थी 
त्र दूरध्वनी क्रमांक दिनांक ची संख्या 
i विभागीय प्रशासकीय | दूरध्वनी क्रमांक 0243 - | दि. ०१-१०- दिनांक २९-०९- ४० 
प्रशिक्षण संस्था, २४५३३६६, २०१८ २०१८ (AA) 
नाशिक सहा.प्राध्यापक:- ते 
श्री.बाळासाहेब नाडेकर | दि. १२-१०- 
मो-८४५९९१२४२६ २०१८ 
२ | विभागीय प्रशासकीय । दूरध्वनी क्रमांक ०२३४६- | दि. ०१-१०- दिनांक २९-०९- ४० 
प्रशिक्षण संस्था, २७१२१२, प्रशिक्षण २०१८ २०१८ (AA) 
कुंडल, सांगली निर्देशाक:- ते 
श्री.शेटे मो-८२७५०५७७३५ | दि. १२-१०- 
२०१८ 
3 | विभागीय प्रशासकौय । दूरध्वनी क्रमांक ०७२१- । दि. ०१-१०- दिनांक २९-०९- ४० 
प्रशिक्षण संस्था, २६६५४७६, श्री.टेकाळे । २०१८ २०१८ (AA) 
अमरावती मो-९६७३६१०१७० ते 
दि. १२-१०- 
२०१८ 


एकूण १२० 


शासन पत्र क्रमांकः प्रशिक्षण २०१८/प्र.क्र.१३७/१४-अ 


२. या पायाभूत प्रशिक्षणामध्ये महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा प्रवेशोत्तर 
प्रशिक्षण परिक्षेचा अभ्यासक्रम अंतर्भूत करण्यात आलेला आहे. सदर अभ्यासक्रमाबाबतचा शासन निर्णय 
सोबतच्या परिशिष्ट-१ सोबत जोडला आहे. पायाभूत प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहणाऱ्या तसेच महाराष्ट्र शासन 
दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेचे आवेदनपत्र भरणाऱ्या संबंधित 
लिपिक-टंकलेखकांच्या निदर्शनास उक्त शासन निर्णय संबंधित मंत्रालयीन विभागाने आणून द्यावा. तसेच 
त्यानंतर त्यांची महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा 
घेण्याबाबत संबंधित लिपिक-टंकलेखकांना सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१७, मंत्रालय, मुंबई 
यांच्यामाफत कळविण्यात येईल. याबाबतच्या सूचना लिपिक-टंकलेखकांना संबंधित मंत्रालयीन विभागाने 
द्याव्यात. 


3. प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी निवड झालेल्या आपल्या विभागातील लिपिक-टंकलेखकांची यादी सोबतच्या 
प्रपत्र-१, २ व ३ प्रमाणे कृपया पहावी. 


४. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार देण्यात येत असुन उपस्थिती अनिवार्य आहे. या 
विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.१३ मे, २०१५ नुसार देण्यात आलेल्या सूचना संबंधितांच्या निदर्शनास 
आणाव्यात. प्रस्तुत कालावधीतच पायाभूत प्रशिक्षण घेण्यात येणार असल्यामुळे सर्व संबंधित लिपिक- 
टंकलेखकांचे प्रशिक्षण या कालावधीतच पुर्ण होणे जरुरीचे आहे. प्रशिक्षणातून सूट/प्रशिक्षण रद्द करण्याबाबत 
प्राप्त झालेल्या अर्जाची/पत्राची दखल घेतली जाणार नाही. 


षु. अपवादात्मक परिस्थितीत नामनिर्देशित लिपिक-टंकलेखकास प्रशिक्षणास उपस्थित राहणे/पाठविणे 
शक्‍य नसल्यास त्यांच्या प्रशिक्षण तुकडीत अदलाबदल करुन त्यांस पायाभूत प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्‍त 
करण्याची कार्यवाही परस्पर विभागामार्फत करण्यात यावी व त्यांची प्रत प्रशिक्षण संस्था व या विभागास 
(कार्यासन-१४अ) पाठविण्यात यावी. 


६. विभागातील जे लिपिक-टंकलेखक प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत आहेत त्यांच्याबाबतीत प्रशिक्षणासाठी 
कार्यमुक्त करण्याच्या सूचना विभागाच्या स्तरावरुन संबंधित कार्यालयास देण्यात याव्यात. 


9. प्रवासासाठी आरक्षणाची गरज लक्षात घेऊन प्रशिक्षण कालावधीबाबत संबंधित विभागाने तात्काळ 
प्रशिक्षणार्थींस कळवावे. प्रशिक्षण ठिकाणे व हवामान विचारात घेऊन आवश्‍यक कपडे, ट्रॅक सूट व स्पोर्टस शूज 
नेण्याची काळजी प्रशिक्षणार्थींनी घ्यावी. प्रशिक्षण दिनांकाच्या पुर्वी (१ दिवस) जे प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण संस्थेमध्ये 
उपस्थित राहणार असतील त्यांनी संबंधितांशी संपर्क साधून जेवणासाठी ते उपस्थित राहणार आहेत किंवा कसे 
याबाबत प्रशिक्षण संस्थेस पुर्व कल्पना द्यावी. सदर प्रशिक्षण कालावधीच्या शेवटच्या दिवशी प्रशिक्षणा दरम्यान 
शिकवलेल्या बाबींची लेखी परीक्षा घेऊन मुल्यांकन करण्यात येईल, याबाबतच्या सूचना संबंधित विभागाने 
प्रशिक्षणार्थीना कार्यमुक्त करण्याच्या आदेशात नमूद कराव्यात. 


८. परिच्छेद १ मधील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करण्याच्या दिनांकास 
प्रशिक्षणार्थीना कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. नामनिर्देशित व्यक्तीस संबंधित विभागप्रमुखांनी 
कार्यमुक्त करणे सक्तीचे आहे. सदर आदेशाची एक प्रत संबंधित प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना (email- 
amaravatiprabodhini@gmail.com /prabodhininashik@gmail.com / dgkundalacademy@gmail.com) 
तसेच या कार्यासनास (vrishali.bhingarde@nic..in) पाठविण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः प्रशिक्षण २०१८/प्र.क्र.१३७/१४-अ 


९. सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०९२५१७१७४२८९०७ असा आहे. हे पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला, 
Digitally signed by Gajanan Bh 
° DI 1t Of Maharashti General 
alanan > ment, postalCode- 400032 
st=Mal 
2.5.4.2 5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled 
1ada8a72725a47b4f0, 
B h | aa) fa O G U fav serialNumber: =54b1 1b 1 ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSde2ad659 
'360f73b682d6b6fccb8aecf, cn=Gaj Bhimrao Gura) 
te: 2018.09.25 17:23:44 +05'30' 
(ग.भि.गुरव) 


अवर UA AERIS शासन 


प्रत- माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव 


AN AD 


) 
) 
) 
) 


6 


महासंचालक, प्रशासकीय शिक्षण संस्था, यशदा, पुणे. 

उपमहासंचालक, राज्य प्रशिक्षण धोरण मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, पुणे 

अतिरिक्त संचालक, प्रशासकीय शिक्षण संस्था, यशदा, पुणे. 

संचालक, नाशिक महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, इंडिया सिक्युरीटी 
प्रेससमोर, नाशिक रोड, जिल्हा-नाशिक, पिन-४२२ १०१. 

महासंचालक, कुंडल अँकॅडमी ऑफ डेव्हलपमेंट अँडमिनिस्ट्रेशान अन्ड मॅनेजमेंट (फॉरेस्ट) मु.पो. 
कुंडल, ता.पलुस, जिल्हा-सांगली. 

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नवीन प्रशासकीय इमारत, 
तपोवन रोड, अमरावती विद्यापीठासमोर, जिल्हा-अमरावती 

उप सचिव (सेवा)(कार्यासन-१७), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव (प्रशिक्षण), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अवर सचिव (कार्यासन-१२-अ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


प्रपत्र-१ 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार मंत्रालयीन संवर्गातील लिपिक-टंकलेखकांसाठी आयोजीत पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 
दिनांक ०१/१०/२०१८ ते १२/१०/२०१८ 


स्थळ नाशिक महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, इंडिया सिक्युरीटी प्रेससमोर, नाशिक रोड, जिल्हा- 
नाशिक, पिन-४२२ १०१ दूरध्वनी क्रमांक ०२५३ - २४५३३६६, सहा.प्राध्यापक:- श्री.बाळासाहेब नाडेकर- मो- 
८४५९९१२४२६ 


| ||श्री मनोज रघूनाथ हिवाळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
अजय दिलीपराव म सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


3 | ai मुलानी सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मुश्‍ताकअली 


8) at सुदिप संजय जाधव कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

9 कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
Ea 
gia 


१६।श्री चि लड वकार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


Rea 
Pace ea 
विध तन्याय किमान 


२५ सारीका म ळंबे शिक्षण व क्रीडा विभाग 


STINT 
र सामन्यप्रलासनाठ 

साना सुरस R 

Fi 
aa 
mG 
३८ महिला व बाल विकास विभाग 


संजय उत्तमराव आढाव महिला व बाळ विकास विभाग 
४० सचिन विजय भगत विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती इतर मागास विर 
कल्याण विभाग 


प्रपत्र-२ 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार मंत्रालयीन संवर्गातील लिपिक-टंकलेखकांसाठी आयोजीत पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 
दिनांक ०१/१०/२०१८ ते १२/१०/२०१८ 


कालावधी 
स्थळ  कुडंल अंकडमी ऑफ डेव्हलपमेंट अँडमिनिस्ट्रेशान अन्ड मॅनेजमेंट ( फॉरेस्ट), मु. पोष्ट कुंडल, तालुका पलुस, जिल्हा 
सांगली , पिन ४१६३०९ दूरध्वनी क्रमांक ०२३४६- २७१२१२, प्रशिक्षण निर्देशक :- श्री.शेटे-मो-८२७५०५७७३५ 


Lad 
शं o| ait मो. अमिन अ. खान विमुक्त जाती, भटक्या जमाती इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग 
कल्याण विभाग 
बड 
Ramco 
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
२४ सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
4 


अनुष्का भूषण कुडतरकर वित्त विभाग 
विजय रामचंद्र पाटील जलसंपदा विभाग 


Oo 


श्री 
श्री धनाजी रक्‍माजी दुधभाते जलसंपदा विभाग 

श्री उमेश धोडीराम काटकर जलसंपदा विभाग 

श्री 


a 
ap eta we 


प्रपत्र-३ 


राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार मंत्रालयीन संवर्गातील लिपिक-टंकलेखकांसाठी आयोजीत पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 
दिनांक ०१/१०/२०१८ ते १२/१०/२०१८ 


कालावधी 
स्थळ डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नवीन प्रशासकीय इमारत, तपोवन रोड, 
अमरावती विद्यापीठासमोर, जिल्हा-अमरावती दूरध्वनी क्रमांक ०७२१- २६६५४७६, श्री.टेकाळे ९६७३६१०१७० 


Frais ahaa Ba 
TST रजपूत 


महेशकुमार जगन्नाथ लटपटे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


१८ शाली कानिफनाथ गोल्हार सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


सुल Pra eae 
= 
a 


29| si 
22| sf 
23] sit 
28 | a 
24 | sf 
26 | sit 
0] st 
२८ श्री 


य विभाग 
नियोजन विभाग 
नियोजन विभाग 

वित्त विभाग 
वित्त विभाग 
वित्त विभाग 

वित्त विभाग 


नरेद्र बबन कांबळे 
दत्तात्रय मदन मे 
स्वप्नेल अनिल साळुंखे 
तुषार शशिकांत जाधव 


प्रषित सतीश मोर 

चेतन हरिदास बसु जलसंपदा विभाग 
श्री राहुल नानाभाऊ लोढे जलसंपदा विभाग 
श्री ढोलेकर जलसंपदा विभाग 
श्री महेद्रकुमार शामराव जलसंपदा विभाग 


> 
3| 
a 


-0|/ च 4 
q Pal 
Nal 
aD S| 
‘d al 
4 जी 
ay 9] 


१ 


२र्‍श्री श्री. पंढरीनाथ विठ्ठल उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


% 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

सचिन यशवंत मालपेकर सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

रोहित रमेश बारगुडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२७श्री विजय वामन पंडागळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
३८ श्री APR APA आंब ऑिनिक बांधकाम विभाग 

श्री कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
8० 


श्री दत्ता शिवधोडू सोनटक्के | कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


राहूल नानासाहेब कुचे 
8 fT विजय शिदे 


4 


श्रीमती 
श्री 
श्री 


हत) 4 


a ES} 

wal 
“| a 
Gy a 


AVN] AV] AV] AV AN AN] AW] A 
mn An 0| “0 


लिपिक-टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण 
परीक्षेचा अभ्यासक्रम निश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २३१७/ प्र.क्र.३८/का.१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: २० ऑगस्ट, २०१८. 

वाचा - 

१) महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा 

नियम, १९७७, दि. ६ जून, १९७७. 

प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालय सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा नियम, 
१९७७ नुसार मंत्रालयीन संवर्गातील लिपिक-टंकलेखक यांना सेवेत कायम करण्यासाठी दरवर्षी 
सेवाप्रवशोत्तर प्रशिक्षण व परीक्षेचे आयोजन करण्यात येते. सदर नियमांतील नियम-१० येथे नमूद 
परिशिष्ट-अ येथे या परीक्षेचा अभ्यासक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. तथापि, १९७७ नंतर 
आजतागायत कालपरत्वे कार्यालयीन कामकाज पध्दतीमध्ये अनेक सुधारणा/बदल झालेले आहेत. 
तसेच शासकीय कामकाजामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर उदा. ई-ऑफिस, ऑनलाईन 
माहितीचा अधिकार, आपले सरकार इत्यादी लक्षात घेता लिपिक-टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण 
परीक्षेचा अभ्यासक्रम सुधारीत करणे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यामुळे शासन आता याबाबत 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय 
लिपिक-टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेसाठी पुढीलप्रमाणे अभ्यासक्रम निश्चित 
करण्यात येत आहे :- 


विषय | एकूण अभ्यासक्रम 
या 


(पुस्तकांशिवाय) 

१) मंत्रालयीन रचना 

२) महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली- कार्यनियमावलीची १ ली अनुसूची, 
कार्यनियमावलीच्या नियम १५ अन्वये देण्यात आलेल्या अनुदेशातील भाग-१, 

भाग-२, भाग-५ व भाग-६ 

3) मंत्रालयीन अनुदेश - प्रकरण १ व प्रकरण ६ 

8) विधानमंडळ कामकाज व ऑनलाईन प्रश्न हाताळणे 

५) कार्यालयीन कार्यपद्धती नियमपुस्तिका प्रकरण क्र. १ ते ५, ७ ते ११ आणि १४ 
) 
) 


प्रश्नपत्रिका | 
क्रमांक 
q 


६) लिपिकांची कार्ये व कर्तव्ये 

७ मंत्रालयातील ऑनलाईन कामकाज (ई-मेल, ई-ऑफिस, आपले सरकार, 
थकीत प्रकरणांचा मासिक गोषवारा ऑनलाईन भरणे, ऑनलाईन 
आर.टी.आय. इत्यादी) 

८) मा. संसद सदस्यांना आणि राज्य विधानमंडळ सदस्यांना महाराष्ट्र 

शासनाच्या कार्यालयामध्ये सौजन्यपूर्वक वागणूक देण्यासंदर्भात मार्गदर्शक 

सूचना. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २३१७/ प्र.क्र.३८/का.१७ 


पुस्तकांसह (फक्त अधिनियम व नियम) 
१) म.ना.से. (वर्तणूक) नियम, १९७९ 


) 
2) म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ 
प्रश्नपत्रिका ३) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ 
क्रमांक ४) सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५ 
२ ५) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 


शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ चे प्रकरण क्र. ३ 
६) माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ 
(पुस्तकांशिवाय) 
७) सेवापुस्तकातील नोंदी, रजेचे प्रकार व राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना. 


२. सदर अभ्यासक्रम हा लिपिक-टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा २०१८-१९ व त्यापुढील 
परीक्षांकरीता पुढील आदेशा होईपर्यंत लागू राहील. 
३. उपरोक्त प्रश्नपत्रिकांच्या प्रत्येकी १०० गुणांची विभागणी पुढीलप्रमाणे राहील. 


प्रश्नपत्रिका । वस्तुनिष्ठ प्रश्न -३० गुण । या प्रकारांतर्गत रिकाम्या जागा भरा, जोड्या जुळवा, 
क्रमांक IT एका वाक्यात उत्तरे, चूक की बरोबर इ. बाबींचा समावेश 
होईल. 

वर्णनात्मक प्रश्न- Go गुण | या प्रकारांतर्गत कार्यपद्धती fare करा, नियमातील 
तरतूद स्पष्ट करा, सविस्तर माहिती लिहा, 
स्पष्टीकरणात्मक विश्लेषण लिहा इ. स्वरूपाच्या 
लघूत्तरी किंवा दीर्घोत्तरी प्रश्नांचा समावेडा होईल. 


४. जे उमेदवार २०१८ पर्यंत जुन्या अभ्यासक्रमानुसार झालेल्या लिपिक-टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर 
प्रशिक्षण परीक्षेच्या कोणत्याही एका किंवा दोन्ही प्रश्नपत्रिकेमध्ये अनुत्तीर्ण झाळे आहेत त्यांना या शासन 
निर्णयानुसार निश्चित केलेल्या उपरोक्‍त सुधारित अभ्यासक्रमानुसार फक्त प्रश्नपत्रिका क्र. १ उत्तीर्ण होणे 
आवर्यक राहील. 

द्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८२०११३६२८८४०७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


(आरती देसाई) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सर्व मंत्रालयीन विभाग ( आस्थापना शाखा ), 
२. उपमहासंचालक, यशदा, बाणेर रोड, पुणे, 
3. कक्ष अधिकारी, कार्यासन १४-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


